मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा: १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१२/प्रशासन-१ 
दि.२३ मार्च, २०२२. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.१८ ऑगस्ट, २०२२. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे 
दि.१० ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे दि.२७ सप्टेंबर, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 
५) किनारी अभियंता, बांद्रा, मुंबई यांचे दि.११ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर यांचे दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई, अधिक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. 
०१ मार्च, २०२२ ते ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
अधिक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १७७९ पदे व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७१४ पदे अशी एकूण २४९३ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “२०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 


बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळलन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर)” लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१००४११३७३९१११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | | क, 
Vikram Nivrutti वामा... 


13320 
serialNut 10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf5a 
h a aa a 52755१ '03800836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.10.04 11:40:23 +05'30' 
(fa. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

३) किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, मुंबई. 

४) अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई. 


प्रत-१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) कोषागार / उप कोषागार अधिकार, मुंबई. 
४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


,३१/०८/२०२२ ,३१/०८/२०२२ कडी 
चिर. /२० दि.३१/०८/२० दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत | दि.०१/०९/२०२२ पासून 
ee et ae मुदतवाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | 2 नी £ रतच्या 
दोस्यानी पदाती Ae ae आलेल्या अस्थायी | मुदतवाढ द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये वीर पदांची सं 
| पदांमध्ये झालेली घट | पदांची संख्या 
संख्या. झालेली वाढ. 
२ २ 4 & द 
मुख्य अभियंता सा.बां. ०५ शिक शिंगी ०५ 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
धौक्षक अभियंता, १५९ Lt io १५९ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
कनारी अभियंता, RC aa io GL 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, मुंबई 
धीक्षक अभियंता, १७१ ०१ शग १७२ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
एकूण ४०३ |_- eee “4 [1 ee Bow 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
,३१/०८/२०२२ ,३१/०८/२०२२ च 
> ३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२० दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत | दि.०१/०९/२०२२ पासून 
oe au ee मुदतवाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | © अव्या ७ तिच्या 
यपा महता हा होल आलेल्या अस्थायी | मुदतवाढ द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये ane पदांची सं 
: पदांमध्ये झालेली घट | पदांची संख्या 
संख्या. झालेली वाढ. 
२ २ 4 ष्‌ द 
मुख्य अभियंता सा.बां. oy aa haa ox 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
धीक्षक अभियंता, ९०० 16 ia ९०० 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
कनारी अभियंता, ०३ शिक i ०३ 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, मुंबई 
धीक्षक अभियंता, २६१ शिंका शिंका २६१ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
एकूण ११६८ Fe Fo 0__| ११६८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ a क 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुंबनेवाह 1105३१ 
*  'कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या बद 
क्र. pe तकी प्या ee ak व पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये तयाच ae 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शि ma Lo] 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ Heth अभियंता, ९६ शिंका शिका ९६ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, ०२ शिंगी शकी ०२ 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई 
डु धौक्षक अभियंता, शिंगी विल्या शिका शिश 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
एकूण Rc Fe PF 0____| Re 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ oo रि 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ता 
* । कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या त 
क्र. eda Sara casey त्यागी. पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये कळ क ee 
1 द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. aa aa foo 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धोक्षक अभियंता, १७ शिश शिका १७ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
3 | किनारी अभियंता, [= शिका शिका | 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, मुंबई 
४ | अधीक्षक अभियंता, मुंब o8 aa l= og 
बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई 
'एकूण १८ [1 ee pF le १८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) मुंबई आमदार निवासासाठी अस्थायी पदे 


दि.०१/०९/२०२२ 


दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ 
चेत bari ae पासून 
अः पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ५० पार 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या ae 
क्र. स्वप व्या शर त्याग. आगी पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये Saas पच 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिका शि ae aa 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धोक्षक अभियंता, ९१ aa ae ९१ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, | | a fl 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई 
डु धोक्षक अभियंता, शशि शिंग a i. | 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
'एकूण ९९ Fe pF 0___| ९९ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ a. 5 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ५22021९०२३ 
| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या is 
क्र. त्यवा या र त्या तता पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये तग र परती 
ी द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. Lo L = | aa ॥ «Cdl 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धोक्षक अभियंता, ७२४ ०९ ४९ ६८४ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, ०१ शशि शिंग र 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई 
द्ध धोक्षक अभियंता, Bu i | ०६ २९ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
'एकूण ७८४ ०९ Qu 9X 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


